ORM विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय 
म्हणून मर्यादित कालावधीसाठी स्थगित 
केलेला बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणालीचा वापर 
सुरु करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : समय - २०२०/प्र.क्र.३१/१८ (र. व का), 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २८ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा :- 
१.सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : समय २०२०/प्र.क्र.३१/१८ (र.व G1), 
दिनांक १६ मार्च, २०२०. 
२. सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे आदेशा क्रमांक : कोरोना २०२१/प्र.क्र.३६६/आरोग्य-५, 
दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०२१. 


शासन परिपत्रक :- 


कोरोना विषाणूंचा प्रसार राज्यातील कार्यालयांमध्ये होऊ नये तसेच राज्यातील अधिकारी / 


कर्मचारी यांना त्याचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्यातील सर्व 


MIP कार्यालयांमधील बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणालीचा वापर उक्त संदर्भ क्रमांक - १ येथील 


परिपत्रकान्वये पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगित करण्यात आला होता. या कालावधीमध्ये अधिकारी / 


कर्मचारी यांची कार्यालयातील उपस्थिती हजेरीपटावर नोंदविण्याबाबत आस्थापना शाखांनी 


आव्यक ती उपाययोजना करण्याचे निर्देडा देण्यात आले होते. 


२. “SH द चेन - सुधारीत मार्गदर्शक सूचना” या अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त 


संदर्भ क्रमांक - २ येथील दिनांक ०२/०८/२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये सर्व शासकीय कार्यालये पूर्ण 


क्षमतेने (१००%) सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ऑगस्ट, २०२१ पासून 


शासकीय कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेली आहेत. या परिस्थितीत शासकीय कार्यालयातील 


बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणाळी लवकरात लवकर सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


३. उकतपार्श्वभूमीवर सर्व शासकीय कार्यालयामधील बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणाली आता पुन्हा 


सुरु करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी यापुढे कोविड 


प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा वापर करुन (जसे हात सॅनिटाईझ करणे) बायोमेट्रीक उपस्थिती 


प्रणाळीवरच त्यांची दैनंदिनी उपस्थिती नोंदवावी. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या / 


शासन परिपत्रक क्रमांकः समय - २०२०/प्र.क्र.३१/१८ (र. व का), 


कार्यालयांच्या आस्थापना शाखांनी सर्व अधिकारी / कर्मचारी कार्यालयात येताना व कार्यालय 


सोडताना त्यांची उपस्थिती बायोमेट्रीक प्रणाळीवरच नोंदवत आहेत याची दक्षता घ्यावी. तसेच 


विभागप्रमुख / कार्यालयप्रमुख तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी याकरीता आवश्‍यक कोविड 


प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी जसे बायोमेट्रीक मशिनच्या जवळ हात सॅनिटाईझ 


करायची व्यवस्था इ. उपलब्ध करुन दयावी, जेणे करुन कोविड - १९ पसरण्याचा धोका राहणार 
नाही. 

४. माहिती व तंत्रज्ञान उपविभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ यांनी 
शासकीय कार्यालयातील बंद केलेली बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणाली तातडीने सुरु करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


५. सदरचे आदेश ते निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


६. सदर शासन परिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8१॥/859॥[॥9.00०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 


क्र. २०२११०२८१४४३२८६५०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Indra Mall 


2.5.4.20=92b852624baa852a6d07acef786c7 8e703b2b218958e8C193232b2 

8589७9 400021, st: rash 
14ed1€3640fe493f5246d6381f68a38e03589870d467¢9 

bac54f641 fcf32, ‘Indra Mi 

Date: 2021.10.28 14:48:34 +05'30 


(इंद्रा मालो) 
सचिव (प्र.सु.,र.व का.) 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), पत्राने, 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव(५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
१०. सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः समय - २०२०/प्र.क्र.३१/१८ (र. व का), 


११. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 

१२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग (पत्राने), १३ वा मजला, नवीन प्रश्ञाकीय इमारत, मुंबई Yoo ०३२, 

१३. मा.महाअधिवकक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, 

१४. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 

१५. महाप्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

१६. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई, 

१७. प्रबंधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्‍त यांचे कार्यालय, १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, मुंबई ४०० ०३२, 

१८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने, बँक ऑफ इंडिया इमारत, मुंबई Yoo ०२३, 

१९. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

२०. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई, 

२१. राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 

२२. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

२३. कार्यकारी अभियंता, sora शहर (सां.बां) विभाग, बांधकाम भवन, दुसरा मजला, 
२५, मर्झबान पात्रावाला रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१, 

२४. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२५. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिद्धीसाठी), 

२८. मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील उर्वरित सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 

२९. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०, 

३०. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश SAAS) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५, 

३१. नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, 
मुंबई ४०००३८, 

३२. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८, 

३३. बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट नं. ८३-अ, 
कलेक्‍टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४, 

३४. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, 
मुंबई - ४००००४, 

३५. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३, 

३६. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८, 

३७. निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


